कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
date अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३५/२०२३/आ (वर्ग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एळटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१, 
दिनांक 30.0§.2023. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार तसेच सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने, संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक ३०.०६.२०२३ रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खाळीळल 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल करुन, पुढीलप्रमाणे सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत | दिनांक 30.0§.2023 च्या | बदलीने पदस्थापनेचे पद 


असलेले पद आदेशान्वये पदस्थापना 
दिलेले पद 

षि .। श्री.अजित कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, 
नागनाथ मदने । उस्मानाबाद पाटबंधारे | औरंगाबाद पाटबंधारे | उस्मानाबाद पाटबंधारे 
विभाग क्र. २, उमरगा । विभाग, औरंगाबाद विभाग क्र. १, उस्मानाबाद 
२.| श्री.काशिनाथ । कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता व | कार्यकारी अभियंता, मुख्य 
लालसाहेब मध्यम प्रकल्प, | सदस्य सचिव, तापी | लेखा परीक्षक, जल व 

मासाळ अहमदनगर पाटबंधारे विकास | सिंचन, औरंगाबाद 


महामंडळ, जळगांव 
3.| श्री.विनायक कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, सीना | कार्यकारी अभियंता, 
विष्णुपंत नखाते | लघु पाटबंधारे विभाग, | कोळेगाव प्रकल्प विभाग, | जायकवाडी पाटबंधारे 
हिंगोली (बांधकाम) परांडा, जि.उस्मानाबाद । विभाग क्र. 3, बीड 


२. संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांना कळविण्यात येते की, संबंधित कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थानिक व्यवस्था करुन अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावा. 


शासन SIGS क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३५/२०२३/आ (वर्ग-१) 


३. संबंधित कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना कळविण्यात येते की, सदर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
र्जू व्हावे व कोणत्या दिनांकास र्जू झाले याबाबत शासनास doesttclass9.wrd@maharashtra.gov.in UT S 
AS आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन SST, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३१०१८१८२०१५२४२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर sear जलसंपदा विभागाच्या 
www.wrd.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


lly signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAKHI SACHIN CHAVAN ------ ne 


-75AA5SA9S5E2FEGO6BB64628D64D984EA9D65 1466BF93A6A2C44EEC93DF92079 
74, cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 
Date: 2023.10.18 18:24:35 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि/प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ सर्व सह सचिव/ उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६ सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
८) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
९) संबंधित अधिकारी (मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत). 
qo) after व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
११) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


